सन 2020-29 या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः PHT २०२०/प्र क्र ५२२/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: १४ जानेवारी,२०२१. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,श्ासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दि. २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
३) संचालक-२, आरोग्य सेवा संचालनालय पुणे, यांचे पत्र क्र.संआसे-२/ रुग्णालय तत्व 
प्रस्ताव/अनुदान/कक्ष-/२०, दि.२७ जून,२०२० 
४) वित्त विभागाची दि.१५.१२.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार रुग्णालय तत्त्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी 
रु.२,२००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. 
याकरीता सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधील रुग्णालय तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


रुग्णालय तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.४,००,००,०००/-(चार कोटी) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन 
२०२०-२१ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
स्वयंसेवी संस्थांना रु.२,१०,३५,१६१/- (रु.दोन कोटी दहा लाख पसत्तीस हजार एकडो एकसष्ठ फक्त) 
इतके सहायक अनुदान दिनांक १६ एप्रिळ,२०२० च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/7 क्र ५२२/आरोग्य -५ 


अ.क्र संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर देय अनुदान 
रुग्ण 
१ महारोगी सेवा समिती, एप्रिळ,२०१९ ते डिसेंबर ५४०० रु.१,१८,८०,०००/- 
आनंदवन, वरोरा, जि चंद्रपूर. । २०१९ 
२ महात्मा गांधी शिक्षण संस्था एप्रिल,२०१९ ते डिसेंबर १३५ रु.२,९७,०००/- 
चावर्दा, जि.बुलढाणा २०१९ 
३ अहमदनगर जिल्हा कुष्ठरोग  । जानेवारी २०१९ ते सप्टेंबर १६२ रु.३,३९,६२०/- 
निवारण समिती, अहमदनगर २०१९ 
४ कुष्ठनिवारण दवाखाना, वडोली | एप्रिळ,२०१९ ते सप्टेंबर ३७१ रु.५,१४,८००/- 
ता.तलासरी, जि.ठाणे २०१९ 
५ विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ एप्रिल,२०१९ ते डिसेंबर ९०० रु.१९,१८ ,७२२/- 
तपोवन, जि अमरावती २०१९ 
& fe लेप्रसी Par कोठारा, एप्रिळ,२०१९ ते डिसेंबर ७९५ रु.७,६०,७८२/- 
लेप्रसी हॉस्पीटल ता अचलपूर, | २०१९ 
जि- अमरावती 
७ लेप्रसी रिलिफ रिहेबेलेशान सेटर | एप्रिल २०१९ते डिसेबर २०१९ १५७ | रु.३,३०,०१७/- 
निंभोरा 
जि-अमरावती 
८ Rasa अँण्ड लेप्रसी हॉस्पीटल | एप्रिळ २०१९,ते सप्टेबर २०१९ ४०८ रु.३,६६,९५०/- 
मिरज , 
जि-सांगली 
९ महारोगी सेवा समिती दत्तपूर, | जानेवारी,२०१९ ते डिसेंबर ६७९ रु.१४,५०,९४०/- 
जि-वर्धा २०१९ 
| कुष्ठरोग निवारण समिती । एप्रिळ,२०१८ a डिसेंबर ४४३ रु.७,२४,२८०/- 
शांतीवन , नेरे जि.रायगड २०१९ 
शि १ लेप्रसी हॉस्पिटल, सोलापूर | जानेवारी २०१७,ते डिसेंबर ७४६ रु.१०,१३,९४७/- 
महानगरपालिका संचलित, | २०१७ 
जिल्हा सोलापूर जानेवारी ते डिसेबर २०१८ | ७९७ ।रु.९,९१,३००/- 
२०१८ 
१२ मराठवाडा लोकसेवा मंडळ | एप्रिल,२०१८ ते मार्च २०१९ १९४ रु.३,९४,२२५ 
नेरली जि.नांदेड 
१३ एडलजी फ्रेमजी ऑल ब्लेस | एप्रिल,२०१९ ते जून २०१९ २४ रु.५२,५७८/- 
निरामय निकेतन, मुंबई 
एकूण ११२११ । रु.२,१०,३५,१६१/- 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/T क्र ५२२/आरोग्य -५ 


३. सन २००-२१यावर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१)(१२) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना रुग्णालय तत्त्वासाठी सहायक अनुदान (२२१००६८३) या 
ळेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.४,००,००,०००/-(रुपये चार 
कोटी) इतकी तरतूद आहे. तसेच सन २०२०-२१ या आर्थीक वर्षात सदर अनुदानातून कोणताही प्रस्ताव 
मंजूर अथवा प्रत्यक्ष खर्च झाळेला नाही. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / संबंधित जिल्हा 
कोषाअधिकारी यांचेकडे सादर करणेसाठी सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु 
नये व खर्चाचा ताळमेळ घालून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 
(०१)(१२) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६एप्रिळ, २०२० अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन 
राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२४१३१९४६९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
Kl RA N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee 1 6b3f0ea3e5db304272db056899 
514ece7f762990f9b1a0c5049, postalCode=400001, 
VAS A N T RA O street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf565 781 5fb42c4d25b0b3c 


23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, ou=PHD, 


WAHUL SE eee 
(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/7 क्र ५२२/आरोग्य -५ 


2) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 

३) संबंधित जिल्हा कोषाअधिकारी 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

ए)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६)संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
७)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
८)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


~ 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


